जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया 
या समितीवर faars निमंत्रित सदस्यांची 


नियुक्ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी -२०२१/प्र.क्र.८ /का-१४८१- अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २ डिसेंबर, २०२१. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 

२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 

३) शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी -२०२१/प्र.क्र.८ /का-१४८१- अ, दि. ३१.३.२०२१. 

४ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती गोंदिया यांचे पत्र 

क्र.जिनिस/सं.स-१/जिवायो/२०२१/१२२०, दि.२४/११/२०२१. 

शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) 
येथिळ तरतूदीनुसार विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशनाच्या २ सदस्यांची तसेच 
सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” 
म्हणून गोंदिया जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर संदर्भाकित शासन निर्णय क्र.३ अन्वये 
नियुक्‍ती करण्यात आळी होती. सदर ९ “विशेष निमंत्रित” व्यक्तींपैकी खाळीलळ तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येत असून त्यांचे जागी नवीन सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


नियुक्ती रद्द करण्यात येत असलेले सदस्य नवनियुक्‍त सदस्य 
अ. | सदस्याचे नाव पत्ता सदस्याचे नाव पत्ता 
क्र. 
7 श्री.विजय पो.स्टे.समोर आमगांव, | श्री.नरेशकुमार  ववार्डनं.२, नटराज मार्ग, 
महादेवराव ता.आमगांव, अमृतलाल आमगाव, ता.आमगाव, 
शिवणकर जि.गोंदिया माहेश्वरी जि. गोंदिया 


२. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया यांनी उपरोक्त आदेश सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावेत. 

३. गोंदिया जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या करण्यात 
आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या पैकी 
जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी -२०२१/प्र.क्र.८ /का-१४८१- अ, 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११२०२१५१२१४१२१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Sanjeev Harishchandra Dhuri 
Date: 2021.12.02 18:11:48 +05'30' 


(सं.ह.धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मंत्रालय, मुंबई. 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव.मंत्राळय, मुंबई. 
५. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया यांचे खाजगी सचिव. 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
७.विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर, 
८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया. 
९.उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर, 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
११.जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया. 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१३.कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 
१४.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


